व्यय अग्रक्रम समितीस सादर करण्यात येणा-या 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ ऑक्टोबर, २०२२ 


पहा: Resolution No.BGT-220§/W/BUD-98, Dated 28 th December १९७६ & 
Corrigendum Dated 2 nd February १९७७ 


प्रस्तावना: 

सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांवर मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि. १९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. या 
बैठकीमध्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे विविध प्रस्ताव तपासतांना व्यय अग्रक्रम समितीच्या 
असे निदर्शनास आले की, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि. २९ डिसेंबर,१९७६ मधील 
तरतूदीनुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची किंमत मुळ प्रशासकीय 
मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा रुपये ५ लक्ष किंवा मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या १५ टक्के 
यापैकी जे अधिक असेल अशी प्रकरणे व्यय अग्रक्रम समितीसमोर सादर करण्यात येतात. 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांवरील चर्चेच्या वेळी उपस्थित विभागीय सचिवांनी 
वरील शासन निर्णयातील सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीस सादर 
करण्यासाठी मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा रुपये ५ लक्ष असलेली मर्यादा रुपये १ 
कोटी करण्याची विनंती केली.चर्चेअंती व्यय अग्रक्रम समितीने उक्त शासन निर्णयामध्ये रु. ५ 
लक्ष ऐवजी रु.१ कोटी अशी सुधारणा करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार सुधारणा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
व्यय अग्रक्रम समितीच्या शिफारशीनुसार वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि. २९ 
डिसेंबर,१९७६ मधील तरतूदीनुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची किंमत 
मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा रुपये ५ लक्ष किंवा मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या 
किंमतीच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशी प्रकरणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यासाठी व्यय अग्रक्रम समितीस सादर करण्याबाबतच्या तरतूदीमधील "रुपये ५ लक्ष" ऐवजी 
" रुपये १ कोटी " अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१९१७२२१४४२०५ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Pp A N D U R A N G DICH CC COVERNMENT OF MAR 
JOTIBA JADHAV = 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 
१) अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई 
२) मा. मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव 
३) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीयसहायक 
४) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
4) सर्व सह सचिव /उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यय/अर्खसंकल्प) वित्त 
fart, Hass, Aas. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


